RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक ३१ ] 


सोमवार , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्रपद ९ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 


( १ ) 


क्रमांक एलपीलएल २०२० / प्र.क्र . ४६ / २०२० / का . १५.- महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम, ४६ ) च्या कलम ३ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये निहित करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये श्री. संजय सतपाल भाटीया यांची, ते 
ज्या तारखेला आपल्या पदाचा कार्यभार घेतील त्या तारखेपासून उप लोक आयुक्त म्हणून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल नेमणूक करीत आहेत. 


( २ ) 


श्री. संजय सतपाल भाटीया यांनी शुक्रवार , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० ( म.नं. ) रोजी उप लोक आयुक्त म्हणून कार्यभार ग्रहण केला. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . वि. कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्रपद ९ , 


शके १ ९ ४२ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th August 2020 


NOTIFICATION 


( 1 ) 


No. LPL - 2020 / C.R . 46 / 2020 /Desk - 15.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 
of section 3 of the Maharashtra Lokayukta and Upa - Lokayuktas Act , 1971 ( Mah . XLVI of 1971 ) , 
the Governor of Maharashtra is pleased to appoint Shri Sanjay Satpal Bhatia as Upa - Lokayukta 
with effect from the date he assumes charge of his Office . 


( 2 ) 
Shri Sanjay Satpal Bhatia assumed charge of the Office of the Upa - Lokayukta on Friday the 
28th day August 2020 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V. KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


